तात्काळ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
खोली क्र. ५५७ (वि), ५वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


दूरध्वनी क्र०२२-२२७९४१७२/२२७९२३३४४ Email ID : vrishali.bhingarde@nic.in 
क्र. प्रतिनि २५२०/प्र.क्र. १७/१४-अ, दिनांक : ०५ मार्च, २०२० 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय:- सांस्कृतिक कार्य संचाळनालयाच्या विभागीय कार्यालय, नागपूर व औरंगाबाद या 
कार्यालयातील सहायक संचालक, कार्यक्रम अधिकारी व अधिक्षक चे रिक्‍त पदे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
संदर्भ:- १) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 
दिनांक १७-१२-२०१६. 
२ सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, 
दिनांक ३१-८-२०१७. 
3 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे क्र. संकीर्ण ८२१७/प्र.क्र.१८२/सां.का-४, 
दिनांक १४-११-२०१९ व दिनांक २७-०२-२०२० चे पत्र. 


महोदय/महोदया, 


सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती 
विहित करण्यात आली आहे. सदरहू कार्यपध्दतीस अनुसरुन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
अधिपत्त्याखालील सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या विभागीय कार्यालय, नागपूर व औरंगाबाद या 
कार्यालयातील सहायक संचालक, कार्यक्रम अधिकारी व अधिक्षक संवर्गातील रिक्‍त पदे मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याबाबत 
संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ 
येथील पदावर मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकडून सदरहू पद १ 
वर्षाकरिता प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात येत आहे :- 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२०/प्र.क्र. १७/१४-अ 


अ । कार्यालयाचे नाव | मंत्रालयीन | प्रतिनियुक्तीने | प्रतिनियुक्तीने वेतनश्रेणी 
क्र. संवर्गातील भरावयाचे पद भरावयाचे 
पद पदांची संख्या 
eal २ ३ PB षु ६ 
| सांस्कृतिक कार्य कक्ष सहाय्यक संचालक शिक एस - १५ - ४१,८०० - 9,32,300 
संचालनालय, अधिकारी 
विभागीय कक्ष कार्यक्रम अधिकारी शिळी एस - 94 - ४१,८०० - 9,32,300 
कार्यालय, अधिकारी 
नागपूर सहायक | अधीक्षक aa एस - 93 - 34,800 - १,१२,४०० 
कक्ष 
अधिकारी 
२. | सांस्कृतिक कार्य कक्ष सहाय्यक संचालक | एस - १५ - ४१,८०० -१,३२,३०० 
संचालनालय, अधिकारी 
विभागीय कक्ष कार्यक्रम अधिकारी bo | एस - १५ - ४१,८०० - 9,32,300 
कार्यालय, अधिकारी 
औरंगाबाद सहायक | अधीक्षक | एस -१३ - ३५,४०० - १,१२,४०० 
कक्ष 
अधिकारी 
३. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील, कक्ष अधिकारी व 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही 
परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही 
करण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद ५ (अ)(८) मध्ये नमूद केल्यानुसार नियमित Pyaar किमान ७ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण करत 
नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करण्यात येऊ नये. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शा.नि. दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १) ज) नुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा 
करण्यात आली आहे. 

GRY (ब) (११) मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे: " प्रतिनियुक्‍तीवरुन मूळ प्रशासकीय 
विभागात/ कार्यालयात सेवा प्रत्यावर्तीत झाल्यावर मूळ विभागात मूळ संवर्गात किमान ३ वर्षे काळावधी 
(Cooling Off) Got करणे आवश्‍यक राहील. याप्रमाणे किमान ३ वर्षे कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यास पुन्हा प्रतिनियुक्ती देण्यात येणार नाही." जे अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्‍तीवरुन 
विभागात रुजू झाले आहेत त्यांच्या रुजू दिनांकापासून मूळ विभागात मूळ संवर्गात किमान 3 वर्षे कालावधी 
(Cooling 0) पूर्ण करत नाहीत अज्ञा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची पुन्हा प्रतिनियुकक्‍्तीसाठी शिफारस करण्यात 
येऊ नये. 

४. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त 
झाल्यानंतर संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जाची छाननी करुन खालील माहितीसह 
आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव खालील 
माहितीसह या कार्यासनाकडे दिनांक २०-०३-२०२० पर्यंत पोहोचतील starr रीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू 
नये) पाठवावा :- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२०/प्र.क्र. १७/१४-अ 


अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 


) 
2) | जन्मदिनांक 
३) | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 
8)  । सेवानिवृत्तीचा दिनांक [पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ 
(ब) (६)] 


4) | शौक्षणिक अर्हता 


&) भ्रमणध्वनी क्रमांक 


७ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल 
पाठवू नयेत) 


८) | Farad दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०१९ रोजीचे) 


९) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 


१०) | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती fest असल्यास 
तपशील (कालावधी, पद व ठिकाण) 

दिनांकापासून ते दिनांकापर्यंत =| पद प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण 
(कार्यालय) 


११) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे 
काय? 


१२) | मागील प्रतिनियुकतीवरुन परत आल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली 
आहेत का? 


१३) | प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किवा कसे? 


षु. एकदा निवड झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याला त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. तसेच, 
आपल्या विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्तीसाठी जाण्यास कोणीही अधिकारी/कर्मचारी इच्छुक 
नसल्यास तसेही कृपया दिनांक २०-०३-२०२० पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 

६. सद्य:स्थितीत मंत्रालयीन विभागात "कक्ष अधिकारी" संवर्गात १३६ पदे व “सहायक वक्ष अधिकारी” 
संवर्गात २४१ पदे रिक्‍त असल्याने सर्वच विभागांत कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची कमतरता 
आहे. तसेच, विभागांकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या 
कर्मचाऱ्यांऐवजी पर्यायी अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आल्यास सदर 
मागणी पूर्ण करणे या विभागासदेखील शक्‍य होणार नाही. मात्र जसे उमेदवार उपलब्ध होतील त्यावेळी 
सर्व मंत्रालयीन विभागाती कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त पदांची संख्या 
विचारात घेवून त्याप्रमाणात संबंधित विभागास अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात येतील याची 
विभागांनी नोंद घ्यावी. 

७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळक या cast we 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२०/प्र.क्र. १७/१४-अ 


८. सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३०५१७४२३८०६०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


nt of Maharashtra, ou=General 
epartment, postalCode=400032, 


'5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798aScle 


2 
क daiada8a72725a47b4t0, 
B h | mM fao G Uu fav serialNumber=54b11b1 ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad65, 
9e360f73b682d6b6fc: '=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 


-cbBaecf, cn: 
2020.03.06 11:01:32 405'30' 


(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई १ ला मजला, जुने सचिवालय, महात्मा गांधी रोड, 
मुंबई-४ ०००३२ 

२) सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या विभागीय कार्यालय, ५६, १, टेंपल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर, 
महाराष्ट्र -४४०००१ यांना माहितीस्तव सादर. 

३) सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद यांना माहितीस्तव सादर. 

४) उप सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 

मुंबई- ४०००३२ 
५) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


